राज्यातील अनुसूचित जातीच्या १०० 
विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित शैक्षणिक 
संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षि 
शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना 
सन २०२१-२२ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : देशियो-२०२२/प्र.क्र.५/शिक्षण-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : इबीसी-२०१७/प्र.क्र.४०२/ 
शिक्षण-१, दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ 
२) शासन शुध्दीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : इबीसी-२०१७/ प्र.क्र.४०२/ 
शिक्षण-१, दिनांक १९ मार्च, २०१७ 
३) आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.सकआ/१००देशां. शिष्य/इतिवृत्त/२०२१-२२/का-४ड/ 
४९, दि.४.१.२०२२ 


प्रस्तावना : 

अनुसूचित जातीच्या (नवबौध्दसहित) विद्यार्थ्यांना आवश्‍यक असणारे कौशल्य व ज्ञान उपलब्ध व्हावे व 
त्यांची विविध क्षेत्रात होणाऱ्या स्पर्धात्मक युगासाठी जडण-घडण व्हावी याकरीता देशातील नामांकित शैक्षणिक 
संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना शासन निर्णय सामाजिक 
न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक इबीसी-२००३/प्र.क्र.३२३/ मावक-२, दिनांक ११ 
जून,२००३ अन्वये लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या नियमावलीसंदर्भात यापुर्वीचे सर्व शासन निर्णय 
अधिक्रमित करुन योजनेची सुधारीत नियमावली संदर्भीय दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये लागू 
करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयात नमुद आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाळील निवड 
समितीने, सन २०२१-२२ करीता देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी निवड प्रक्रिया 
राबवुन त्याद्वारे प्राप्त झालेल्या अर्जातुन विहीत अटी व शर्ती नुसार निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी 
राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्तीसाठी शासन निर्णय, दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ अन्वये गठीत करण्यात 
आलेल्या निवड समितीच्या दिनांक १५.१२.२०२१ रोजीच्या बैठकीत निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी या 
शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ-१ ते अ-२ व प्रपत्र-ब-१ ते ब-२ मधील एकूण २६ पात्र विद्यार्थ्यांना सन 
२०२१-२२ करीता राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येत आहे. 


२.  ज्याविद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती मंजुर करण्यात आली आहे, त्या विद्यार्थ्यांना त्या- त्या शैक्षणिक संस्थेने ठरवून 
दिलेले पुर्ण शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्यामार्फत संस्थेला देण्यात येईल. 
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थेने वसतीगृह व भोजन शुल्क त्यांच्या आकारणीप्रमाणे पुर्ण खर्च देण्यात येईल. सदर 
खर्चाची रक्‍कम वर्षभरात एकदाच देण्यात येईल. अभ्यासक्रमासाठी लागणारी पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०२२/प्र.क्र.५/शिक्षण-१ 


त्याचप्रमाणे इतर शौक्षणिक खर्च यासाठी एकुण रुपये १०,०००/- प्रत्येक वर्षी देण्यात येतील. त्यांच्या 
अभ्यासक्रमाच्या खर्चासाठी सन २०२१-२२ या वर्षाच्या शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क व वसतीगृह भाडे, निर्वाह भत्ता 
व इतर अनुज्ञेय खर्च याबाबत संबधित विद्यापीठाकडून/संस्थेकडून माहिती मागवून आणि विद्यार्थ्याच्या प्रगती व 
उपस्थितीबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेऊन संबधित महाविद्यालय/संस्थेस अदा करावी. 


३. सोबतच्या प्रपत्र-अ-१ ते अ-२, प्रपत्र-ब-१ ते प्रपत्र ब ३ मध्ये नमुद केलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू 
महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती मंजुर करण्यात आली आहे, त्या विद्यार्थ्यांपैकी ज्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार 
मॅट्रीकोत्तर परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती मिळाळी असेळ, ती रक्‍कम कमी करुन उरलेली अनुज्ञेय रक्‍कम विद्यार्थ्यांस अदा 
करण्यात यावी. 


४. सदरहू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यासाठी आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


५. याबाबत होणारा खर्च हा "मागणी क्रमांक एन-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०१ - अनुसूचित जातीचे कल्याण, २७७ - शिक्षण, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना विघयो (०४२२) उच्च शिक्षणासाठी अनुसुचित जातीच्या 
विद्यार्थ्यांना राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती (2224 ३८२३), ३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
घालून त्याखाली केलेल्या चाळू आर्थिक वर्षाच्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. त्याकरीता आयुक्त, 
समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०२१६१४२०३५२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ASHWINI BHIMRAO 
YAMGAR 


(अश्विनी यमगर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव 

३. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

४. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मुंबई 

५. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय,मुंबई 

६. आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, ३ महापालिका मार्ग, मुंबई 

९. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०. संचाळक, माहिती व तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०२२/प्र.क्र.५/शिक्षण-१ 


११. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा परीक्षा)//(लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४. अवर सचिव (अर्थसंकल्प) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१५. कक्ष अधिकारी (विघयो-१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ,मंत्रालय,मुंबई 
१६. निवड नस्ती, शिक्षण १. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


(शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र : देशियो-२०२२/प्र.क्र.५/शिक्षण-९, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२ चे सहपत्र) 


राजषि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी 


waa 3-1 


सन 2022 करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


अ.क्र. | परिक्षा वद्यार्थ्याचे संपूर्ण | प्रवेश घेतलेल्या संस्थेचे नाव | अभ्यास क्रम काला | HSC Fe 
मंडळाचे नाव नाव वधी गुणांची 
नांव (वर्ष) | टक्केवारी 
(HSC) (%) 
g x 3 ¥ ष्‌ द \9 
g नागपुर गागी नामदेव Indian Institute of B. Tech % ९४.२३ 
मेश्राम Information Technology, 
Vadodara, Gujrat 
र नागपुर Tih वि IIT Kharagpur B. Tech 1. ८७.२३ 
पाटील 
3 । पुणे मंथन जीवन ४ Indian Institute of B. Tech 1. ८२.८२ 
Information Technology, 
Sarcity, Chittor 
४ | नाशिक आदित्य रमेश Indian maritime university, | Bsc Nautical ¥ ८१.२३ 
गायकवाड T S Chanakya, Karawe Science 
Village, Nerul, New 
Mumbai 
ष्‌ नागपुर श्रेयश विजय Visvesvaraya National B. Tech 4 ७६.९२ 
'पाटील Institute of Technology, 
Nagpur 
प्रपत्र क्र- अ -2 
राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत द्वित्तिय वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी सन २०२१-२२ करीता विद्यार्थ्यांची 
निवड 
अ.क्र. | परिक्षा वद्यार्थ्याचे संपूर्ण | प्रवेश घेतलेल्या संस्थेचे नाव | अभ्यास क्रम काला प्लोम 
मंडळाचे नाव नाव वधी मधील 
नांव (वर्ष) गुणांची 
(HSC) टक्केवारी 
(%) 
g र 3 ¥ ष्‌ द \9 
द नागपूर TAH बाबाराव IISER Bhopal BS-MS Dual ष्‌ Ck 
बागडे degree 
७ शिंग यश गजानन Malaviya National Institute | B. Tech w ७९.५४ 
साळवे Of Technology, Jaipur 
८ नागपुर मेय जयंत भोवटे | VITIMATUNGA BE Mechanical | ¥ ७६.१५ 
MUMBAI 
९ नाशिक भालशंकर सुमेध IIT Kharagpur B. Tech डं ८३.६९ 
किशोर 
Xo = अभयकुमार National Institute Of B Tech (IT) ¥ ८६.४६ 
बाळासाहेब टोपे Technology, Srinagar 


WIA क्र- ब-१ 


राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पदव्युत्तर पदवी प्रथम वर्ष (राज्यस्तर) अभ्यासक्रमासाठी 
सन २०२९-२२ करीता विद्यार्थ्याची निवड 


अ.क्र. । परिक्षा मंडळ विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव प्रवेश घेतलेल्य अभ्यास क्रमाचे नाव काला | HSC/Diplo 
नांब (HSC) संस्थेचे नाव वधी ma मधील 
(वर्ष) | गुणांची टक्के 
वारी (%) 
g ड्‌ ३ x & द ७ 
१९ | मुंबई कार संपत कदम | TIM Lucknow, | MBA-PGP २ | ८३.०० 
UP 
प्रपत्र क्र ब-२ 


राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पदव्युत्तर पदवी प्रथम वर्ष अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमासाठी सन २०२९-२२ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


अ.क्र. । परिक्षा मंडळ विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव प्रवेश घेतलेल्य अभ्यास क्रमाचे नाव काला | HSC/Diplom 
नांब (HSC) संस्थेचे नाव वधी a मधील 
(वर्ष) गुणांची 
टक्केवारी (%) 
र रे F) ¥ प & © 
१२ | नागपुर dig बापू कोठारी National MSc 3 | ५९.७७ 
Institute Of 
Technology, 
Warangal 
१३ | नागपुर अखिल वसंत FA IM Kozikode | PGP २ | ८१.९ 
१४ | अमरावती । नरेंद्र रमेश कांबळे Indian Institute | M.Pharm 2 | ७४.०० 
Of chemical 
technology, 
Mumbai 
१५ | नागपुर अंकित परूषात्तम National MBA र ६४.४५ 
नगराळे Institute Of 
Food 
technology 
entrepreneursh 
ip & 
management 
१६ | मुंबई येश जगन IIM Indore | PGP-MBA २ | ६८.०० 
गायकवाड (MP) 
१७ । नागपुर अमित सुरेर ळे | IIM Lucknow, | MBA 2 | ७४.०० 
UP 
१८ | औरंगाबाद । पुजा सुदाम बड ICT Mumbai, | M.Pharm २ | ७९.२० 
Nathalal 
Parekh Marg, 
Matunga, 
Mumbai 
१९ | नागपुर wey किर IIM Udaipur, | MBA २ ७६.२० 
कोटांगळे Rajasthan 
२० | पुणे अनिष विकास यादव | प Ranchi =| MBA २ | ६३.८० 
Jharkhand 
२१ peer शुभम भरतकुमार College Of | Master of Planning | 2 | ७६.१३ 
कांनिदे Engg. Pune 


२२ । नागपुर प्रतिक सुहास प National M. Tech २ | ५९.३ 
Institute Of 
Tech. 
Rourkela, 
Orissa 
२३ | नाशिक दिपक आसाराम सरोदे | Indiara Gandhi | MA (economics) २ | ५९.६७ 
National Open 
University 
(IGNOU) 
प्रपत्र क्र-ब -3 
राजषि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत व्दितीय वर्ष पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रमासाठी सन २०२१ -२२ करीता विद्यार्थ्याची निवड 
अ.क्र. । परिक्षा मंडळ विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव प्रवेश घेतलेल्य अभ्यास क्रमाचे नाव । काला | पदवी मध 
नांब (HSC) संस्थेचे नाव वधी गुणांची 
(वर्ष) टक्केवारी 
g र v द्‌ \9 ८ 8 
२४ | पुणे संग्राम चंद्रकात National MSc २ | ७४.२ 
जोंजाळ institute Of 
Technology, 
Shrinagar 
२५ | नागपुर oT दिगंबर मेश्राम | 0 Indore (MP) | MBA-PGP २ । ६३.६ 
२६ णि सचिन पुंडलीव National MSc र ८०.२७ 
वाघमारे Institute Of 
Technology, 


Warangal 


